उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या 
विभागासाठी दोन नविन ड्युप्लेक्स डिजीटल 
कॉपीअर मशीन्स्‌ १ वर्षासाठी (मशिन स्थापीत 
केल्यापासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीकरीता) 
भाडे तत्वावर (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग 
पुरवठा, पेपर्स टोनरची शाई आणि 
खाजगीयंत्रचाळकाच्या सेवेसह) पुरविण्यासाठी 
पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याबाबत- 

प्रोप्रायटर, मे. साहील कॉपीअर सर्व्हीसेस, माझगांव, 
मुंबई-१० व प्रोप्रायटर, मे. प्रसाद सोल्युडान्स कुर्ला 
(प), मुंबई-७० यांना एक वर्षाच्या कालावधीकरिता 
काळ्या यादीत टाकणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षणविभाग, 
शासन निर्णय क्र. झेमख-२०२०/प्र. क्र. २८/नोंदणी शाखा (सु. धा), 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१९.०१.२०२१. 


प्रस्तावना : 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या विभागासाठी दोन नविन ड्युप्लेक्स डिजीटल 
कॉपीअर मशीन्स्‌ १ वर्षासाठी (मशिन स्थापीत केल्या पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीकरीता) भाडे 
तत्वावर (देखभाल-दुरुस्तीसह सुटे भाग पुरवठा, पेपर्स, टोनरची शाई आणि खाजगीयंत्रचाळकाच्या सेवेसह) 
पुरविण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार प्रचलित 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन प्रथमत: दिनांक १६.१२.२०२० व 
तद्‌नंतरदिनांक ३०.१२.२०२०च्या पुनर्निविदा सूचना (Re-tendering ॥००अन्वयेमोहोरबंद दरपत्रके 
मागविण्यात आली होती. 

त्या अनुषंगाने विभागाकडे प्राप्त झालेली एकूण ६ दरपत्रके/निविदा दि.०८.०१.२०२१व 
दि.१३.०१.२०२१ रोजी झालेल्या विभागीय खरेदी समितीच्या बैठकीत विचारात घेण्यात आली असता, 
निविदांच्या तांत्रिक तपासणीत अपात्र ठरलेल्या निविदाधारकांपैकी प्रोप्रायटर, मे.साहील कॉपीअर सर्व्हीसेस, 
माझगांव, मुंबई-४०० ०१० व प्रोप्रायटर, मे.प्रसाद Ue, कुर्ला (प), मुंबई-४०० oo यांनी इतर पात्र 
ठरलेल्या निविदाकारांना बैठकीतच अपशब्दवापरळे. तसेच, अतांत्रिक (आर्थिक) निविदांच्या तपासणीनंतर 
निवड झालेल्यान्यूनतम दरपत्रक सादर करणाऱ्या पात्र निविदाधारकांशी विभागाच्या नोंदणी शाखेत येऊन 
हुज्जत घालून विभागातील अधिकाऱ्यांसमोरच वर्ग-४ च्या एका कर्मचाऱ्यास दमदाटी करण्याचा प्रयत्न केला. 
त्यांची वरील कृती हीनिविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करुन शासनावर अविश्वास दाखविल्यासारखीच असून 
त्याद्वारे त्यांनी विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला 


शासननिर्णयक्रमांकःझेमख-२०२०/प्र. क्र. २८/नोंदणी AT (सु. धा, 


आहे.शिवाय, न्यूनतम दरपत्रक सादर करणाऱ्या निविदाधारकाला हानी पोहोचविण्याच्या उद्देशाने हेतूपुरस्सर 
उपद्रवकारक व दृष्ट हेतूने तक्रार दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 


शासन TAU: निर्णय: 


प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे प्रोप्रायटर, मे. साहील कॉपीअर सर्व्हीसेस, माझगांव, मुंबई-४०० ०१० व 
प्रोप्रायटर, मे. प्रसाद USBI, कुर्ला (प), मुंबई-४०० ०७० यांचे वर्तन हे निकोप व पारदर्शक स्पर्धेच्या 
दृष्टीने अत्यंत हानीकारक आढळून येत असल्याने त्यांना vad गैरकृत्य व गैरवर्तणुकीबद्दल, शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शा.नि. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥, (उद्योग-४), दि.०१.१२.२०१६ मधील प्र.क्र. ५.८ 
खालील तरतुदीनुसारया विभागामार्फत या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील १ वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी 
काळ्या यादीत टाकण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०१२०१५४५२९९१०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
DATTATRAYA aa 
RAMBHAU KAHAR __ Stssissrcetinaratss=trrentenconses 
(द. रा. कहार) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
७. विकास आयुक्‍त, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई, 
९. सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२, 
१०. प्रोप्रायटर, मे. साहील कॉपीअर सर्व्हीसेस, माझगांव, मुंबई-४०० ०१०, 
११. प्रोप्रायटर, मे. प्रसाद सोल्युझान्स, कुर्ला (प), मुंबई-४०० ०७०, 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठरपैकी२ 


